सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातील महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिवहन महामंडळाला दयावयाच्या प्रवासी करातील ५.५ 
टक्के रक्‍कम भांडवली अंशदान म्हणून पुस्तकी समायोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०७१५/प्र.क्र.३९६/परि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०१५ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एसटीसी ३४००/६३१/सीआर ३१/परि-१,दि. २० जून, २००० 
२) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.महामंडळ यांचे पत्र 
क्र. राप/लेखा/नोंदणी/सवलत/१३२३, दि. १५.०५.२०१५. 


३) शासन निर्णय क्रमांक: एसटीसी-१०१४/प्र.क्र.५३३१/परि-१, दि. २७ मार्च, २०१५. 
प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला प्रवासी कराची रक्‍कम १७.५ टक्के या दराने शासनास 
अदा करावी लागते. महामंडळाने प्रवासी कराच्या १२.०० टक्के प्रमाणे येणारी प्रवासी कराची रक्‍कम 
शासनास अदा करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंशदानाच्या स्वरुपात 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास देण्यात यावी, असे आदेश संदर्भाधिन दि.२०.६.२००० च्या 
शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले. त्या अनुषंगाने सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातील 
रु.२८३,८७,१२,८४३/- इतकी रक्‍कम ५.५ टक्के प्रवासी कराचे भांडवली अंशदान म्हणून समायोजन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातील ५.५ टक्के दराने प्रवासी कराची अनुज्ञेय रक्‍कम 
रु.२८३,८७,१२,८४३/- शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
समायोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. वरील खर्च मागणी क्रमांक "बी-१०, लेखाशिर्ष ५०५५, मार्ग परिवहन यावरील भांडवली खर्च (००) 
१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाला भागभांडवली अंशदान (योजनेतर) (५०५५ ००११)" ३२-अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली 
पुस्तकी समायोजनाने खर्च दाखविण्यात यावी व लेखाशिर्ष "००४२ मालावरील व उतारुवरील कर-१०६- 
कर वसूली (००४२ ००६२) (०१) (०२) उतारुंवरील करापासून मिळालेल्या जमा रकमा" या खाली पुस्तकी 
समायोजनाने प्रवासी कराची रक्‍कम जमा दाखविण्यात यावी. 


शासन निर्णय, क्र.एसटीसी-०७१५/प्र.क्र.३९६/परि-१, दि.०८ सप्टेंबर, 2094. 


प्रत, 


३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत असून, त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर 
रकमेचे पुस्तकी समयोजन करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३५८/१५/व्यय ८, दि. ६.७.२०१५ 
अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९०८१७०३०८०७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


o,e Digitally signed by Nitin J Ghiratkar 
N It | al J DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G h | fa t ka i cn=Nitin J Ghiratkar 


Date: 2015.09.08 17:06:28 +05'30' 


(नि.ज्यो. घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. महाळेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

२. महाळेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 

३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी/ लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई Yoo ०५१ 

७. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 

९. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


